RNI No.MAHBIL/ 2012/ 46121 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 
असाधारण भाग दोन 


वर्ष ६, अंक ३५ ]] 


शुक्रवार , नोव्हेंबर ७, २०१४ / कार्तिक १६, शके १९ ३६ 


[ पृष्ठे २ किंमत : रुपये १२.०० 


असाधारण क्रमांक ६४ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


बृहन्मुंबई महानगरपालिका 

अधिसूचना 
क्रमांक अति. आयुक्त / पू.उ./ ८८५ / निवडणूक , दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१४. – बृहन्मुंबई महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक, २०१२ मध्ये 
नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गातील स्त्रियांसाठी राखीव प्रभाग क्र . १७६ मधून श्रीमती कोडम अनुषा आर . या निवडून आल्या आहेत , त्यांनी 
नामनिर्देशनपत्र वल्पदासी अनुषा रमेश या नावाने सादर केलेले होते आणि आवडीचे नांव कोडम अनुषा आर . असे छापावे असा अर्ज निवडणूक 
निर्णय अधिकाऱ्यांना दिला होता . त्याप्रामाणे त्यांचे नांव जोडपत्र चार (निवडणूक निकाल ) व राजपत्रामध्ये कोडम अनुषा आर. असे नाव 
छापण्यात आले आहे. तसेच त्यांनी नामनिर्देशनपत्रासोबत उप जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर यांनी क्र . SETU/CC/ G/ N/1133/ 2008/ MUMBAI 
CITY, दिनांक १६ जून २००८ अन्वये दिलेले जातप्रमाणपत्र आणि त्या प्रमाणपत्राच्या संदर्भाने देण्यात आलेला विभागीय जाती पडताळणी समिती 
क्र . १, मुंबई विभाग, मुंबई, महाराष्ट्र राज्य यांनी समिती निर्णय क्र . C -DEC/1/236/वाभु / सीव्हीएन , दिनांक ३० ऑगस्ट २००८ नुसार देण्यात 
आलेले जात वैधता प्रमाणपत्र क्र . १०१२२ ९ जोडले होते . 


अनुषा रमेश वल्पदासी यांच्याविरुद्ध श्रीमती गंगा कुणाल माने यांनी लघुवाद न्यायालयात निवडणूक याचिका क्र . ६४/२०१२ दाखल केलेली 
आहे व ती प्रलंबित आहे. तसेच मान. उच्च न्यायालयात याचिका क्र . २८ ९ ६ / २०१२ अन्वये याचिका दाखल केली होती. सदर याचिकेवर 
दिनांक १४ जून २०१३ रोजी सुनावणी होऊन सविस्तर निर्णय देऊन सदर बाब जात पडताळणी समिती क्र . ३ यांच्याकडे पुन्हा सुनावणीसाठी सुपूर्द 
केली. विभागीय जाती पडताळणी समिती क्र . ३, मुंबई उपनगर, मुंबई विभाग यांनी सुनावणी घेऊन दिनांक ११ डिसेंबर २०१३ रोजीनिर्णय दिला. 
सदर निर्णयानुसार उप जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर यांनी दिलेला पद्मशाली जातीचा दाखला क्र . SETU/CC/ G / N/1133/2008/ MUMBAI 
CITY , दिनांक १६ जून २००८ चा दावा अवैध Invalid ठरविण्यात येत आहे असा निर्णय दिला. 

या निर्णयाविरूद्ध श्रीमती अनुषा रमेश वल्पदासी यांनी मान. उच्च न्यायालयात रिट याचिका क्रमांक ७६०/२०१४ दाखल केली. दिनांक 
२ सप्टेंबर २०१४ रोजी सदर याचिका reject करण्यात आली. या निर्णयाविरुद्ध मान . सर्वोच्च न्यायालयात SLP( C ) No. 27969 of 2014 या 
क्रमांकाने याचिका दाखल केली. दिनांक १४ ऑक्टोबर २०१४ रोजी सदर याचिका dismiss करण्यात आली आहे. 

त्याअनुषंगाने राज्य निवडणूक आयोगाच्या दिनांक ३१ जानेवारी २०१३ व दिनांक १७ जुलै २०१३ रोजीच्या परिपत्रकानुसार जातीचे प्रमाणपत्र 
अवैध / खोटे ठरलेल्या प्रकरणामध्ये अनर्हतेचे औपचारिक आदेश काढण्याची कार्यवाही महापालिका आयुक्तांनी त्यांच्या स्तरावरून विनाविलंब 
करावी. मात्र असे करताना जात पडताळणी समितीच्या निर्णयाला कोणत्याही न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नाही अथवा समितीचा निर्णय 
फिरविलेला किंवा रद्द केलेला नाही याची खातरजमा करून घ्यावी. तथापि , अशा प्रकरणांमध्ये सक्षम न्यायालयात निवडणूक अर्ज प्रलंबित असला 
तरी संबंधित सदस्यास अनर्ह घोषित करण्यासंबंधातील औपचारिक आदेश काढण्यास कोणताही प्रत्यवाय असणार नाही असे नमूद केलेले आहे. 
तसेच महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग व्यक्तींना ( जातीचे प्रमाणपत्र देणे व त्याच्या 


( १ ) 


भाग दोन - ६४-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग दोन , नोव्हेंवर ७, २०१४ / कार्तिक १६, शके १ ९ ३६ 


पडताळणीचे विनियमन ) अधिनियम , २००० मधील कलम १० ( ४ ) मध्ये कोणत्याही व्यक्तीने अधिनियमात नमूद करण्यात आलेल्या प्रवर्गासाठी 
राखीव असलेल्या जागेवरून जातीचे खोटे प्रमाणपत्र सादर करून निवडणूक लढविली असेल तर अशा व्यक्तीची निवडणूक ही भूतलक्षी प्रभावाने 
समाप्त झाली असल्याचे मानण्यात येईल अशी तरतूद आहे. त्या अनुषंगाने राज्य निवडणूक आयोगाच्या उपरोक्त नमूद परिपत्रकान्वये नामनिर्देशनपत्रासोबत 
जोडलेले जात प्रमाणपत्र अवैध अथवा खोटे असल्याचे संबंधित जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने कळविल्यास संबंधित महापालिका आयुक्तांनी 
अशा सदस्यास अनर्ह करण्याबाबतची कार्यवाही विनाविलंब करावी अशी तरतूद आहे. 

यास्तव , प्रभाग क्र . १७६ च्या नगरसेविका श्रीमती अनुषा आर. कोडम ( अनुषा रमेश वल्पदासी ) यांचे नगरसेवकपद भूतलक्षी प्रभावाने 
म्हणजे दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१२ पासून संपुष्टात येत आहे. 


एस . व्ही . आर . श्रीनिवास , 

अतिरिक्त आयुक्त ( पू. उ. ) , 
बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई . 


दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१४. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


